Reg. No. NPCITY / 236 - 2015 - 17 
Published on 25th June 2015 . 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष १, अंक २१ ] 


गुरुवार ते बुधवार जून १८ - २४ , २०१५/ ज्येष्ठ २८ - आषाढ ३ , शके १९३७ [ पृष्ठे ३२ , किंमत : १० . ०० रुपये 


__ स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अमरावती विभागीय पुरवणी 


अनुक्रमणिका 


पृष्ठे 
१ ते ७ 


भाग एक - शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , पदोन्नती , नाही 

अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक- अ , चार - अ , चार- ब 
व चार - क , यांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत 
त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित असलेले 
नियम व आदेश . 
संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ . इ ., केवळ अमरावती १ -३२ 
विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश . 


भाग एक - अ . - ( भाग चार- ब यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात 

आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त) , केवळ अमरावती 
विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा 
व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती, नगरपालिका बरो , 
जिल्हा नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक 
निधी लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये काढण्यात 
आलेले आदेश व अधिसूचना . 


शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


नाही. 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


भाग १ ( अ . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ६०५ . 

जिल्हाधिकारी , यांजकडून 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याच्या व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 
क्रमांक प्र. अ .- भू. स . अ. का .- कावि ६६२-२०१५. 

ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) 
याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना, महसूल व वन विभाग 
क्र . संकीर्ण ११ - २०१४- प्र .क्र . ७७- अ -२ , दिनांक १९ जानेवारी , २०१५ ( यात यापुढे जिचानिर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे .) 
याद्वारे असे अधिसूचीत केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड ए ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , 
एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त 
अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 


अ- एक -१ (१५५९ ). 


( १ ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जून १८- २४ , २०१५/ ज्येष्ठ २८ - आषाढ ३ , शके १९३७ 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एक मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचानिर्देश “ उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे 
ज्याचानिर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते . 
ज्याच्या स्वरूपाचेविवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- दोन मध्ये दिलेले आहे ; 

___ आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( १) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 
__ आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमिसंपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीन मध्ये दिलेली आहेत. ( विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत ); 

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- चार मध्ये दिलेला आहे; 

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट- कलम ( १) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकांचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाच मध्ये दिलेला आहे . (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर, या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा ) 

त्याअर्थी, आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम - ११ च्या पोट - कलम ( ४ ) अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही 
अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा 
तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ; 

परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिका -यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ; 

परंतु , आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने , या तरतुदीचे बुध्दीपुरःसर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका- यांकडून भरपाई दिल्या जाणार नाही . 

__ तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम- ११ च्या पोट- कलम ( ५) अनुसार जिल्हाधिकारी भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) याच्या नियम १० 
च्या उप-नियम ( ३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमी अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित 
करण्यात येत आहे. 

धनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), अप्पर वर्धा प्रकल्प क्रमांक २ , अमरावती यांना पदनिर्देशित करीत आहे. 


अ . क्र . 


अनुसूची - एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १ - ४७- २०१४- २०१५ 
गाव : - चांदसुरा, तालुका नांदगाव खंडेश्वर , जिल्हा अमरावती . 
सर्वे नंबर किंवा गट नंबर 

अंदाजित ( क्षेत्र) 
( २ ) 

( ३ ) 

हे . आर 
५१/ १ 

० १४ 
४४ / २ 

० ०३ 
४० / २ 
३८ / २ 
३७/ १ 

००४ 


orm03 


० 


१० 


०६७ 


० ०७ 


३६ 


एकूण . . 


१०५ 


अनुसूची- दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण : - चांदसुरा ल . पा . संग्राहक योजना. 
प्रकल्पाचे नाव 

: - चांदसुरा ल . पा . संग्राहक योजना . 
प्रकल्प कार्याचे वर्णन 

: - चांदसुरा ते ढवलसरी पर्यायी वळण रस्त्याकरिता . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जून १८-२४ , २०१५/ ज्येष्ठ २८ - आषाढ ३, शके १९३७ 


समाजाला मिळणारे लाभ : - चांदसुरा ल . पा . संग्राहक प्रकल्पामुळे आर्थिक उन्नती होऊन जीवनमानात सुधारणा होईल. पिण्याच्या व 

शेतीकरिता पाण्याचा स्त्रोत निर्माण होईल . कृषि उत्पन्नात वाढ व गुराढोरांना पिण्यासाठी पाणी उपलब्ध 
होईल . तसेच चांदसुरा ते ढवलसरी पर्यायी वळण रस्त्यामुळे दळणवळणाची सोय होईल . 

अनुसूची तीन 
बाधित व्यक्तींचेविस्थापन : - विस्थापनाची आवश्यकता नाही. सबब , माहिती निरंक . 
करण्यास भाग पाडणारी कारणे 

अनुसूची चार 

___ ( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा- या अभिकरणाने दिलेला ) सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश : महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण 
भाग-४ अ, महसूल व वन विभाग, मुंबई दिनांक १३ मार्च, २०१५ मधील अधिसूचना अन्वये सूट देण्यात आली आहे. 

अनुसूची पाच 
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 


( अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका-याचे पदनाम : - प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही. 
( ब ) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता 

निरंक 
( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे : - निरंक 

त्या अधिसूचनेचा तपशील 


टीप : - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) अप्पर वर्धा प्रकल्प क्रमांक २, अमरावती यांच्या कार्यालयामध्ये निरीक्षण 
करता येईल . 


भाग १ ( अ . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ६०६ . 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याच्या व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 
क्रमांक प्र. अ .- भू. स .- अ . का .- कावि ६६३- २०१५. 

ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ (२०१३ चा ३० ) 
याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना , महसूल व वन विभाग 
क्र . संकीर्ण ११ - २०१४ - प्र .क्र . ७७ - अ - २ , दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे.) 
याद्वारे असे अधिसूचीत केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड ए ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , 
एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशाजिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त 
अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचेमानण्यात येईल ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एक मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापढे जिचानिर्देश “ उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापढे 
ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवातिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , असे वाटते . 
ज्याच्या स्वरूपाचेविवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- दोन मध्ये दिलेले आहे ; 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ( १) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे; 

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीन -मध्ये दिलेली आहेत. ( विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत ) ; 

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- चार मध्ये दिलेला आहे; 

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट- कलम ( १) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकांचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाच मध्ये दिलेला आहे . (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर, या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा ) 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जून १८-२४ , २०१५/ ज्येष्ठ २८ - आषाढ ३, शके १९३७ 


त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम - ११ च्या पोट - कलम ( ४ ) अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही 
अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा 
तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ; 


परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिका-यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ; 

परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने, या तरतुदीचे बुध्दीपुरःसर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका-यांकडून भरपाई दिल्या जाणार नाही . 

तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम -११ च्या पोट- कलम (५ ) अनुसार जिल्हाधिकारी भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र ) नियम, २०१४ ( यात यापुढे ज्याचानिर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) याच्या नियम १० 
च्या उप-नियम ( ३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमी अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित 
करण्यात येत आहे . 


आणि म्हणून , त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका -यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), अप्पर वर्धाप्रकल्प क्रमांक २, अमरावती यांना पदनिर्देशित करीत आहे. 


* 


अनुसूची - एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १०३- ४७ -२०१२- २०१३ 
गाव : - दानापुर , तालुका चांदूर रेल्वे, जिल्हा अमरावती . 
सर्व्हे नंबर/ गट नंबर 

अंदाजित ( क्षेत्र ) 
(२ ) 

हे . आर 
१४८ / १ 

० १३ 
१४८ / २ 
१४७ 
१४६ 


( ३ ) 


० 


० 


rr»1 


० 


१४४ 


० 


१४३ 


० 


9 


१३१ 


० 


० 


0 


१३१ पैकी 
१३० / २ 


० 


0 


० 


० 


० 


० 


0 


० 


एकूण . . ४२० 


अनुसूची दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण : - सोनगाव शिवणी बृहत ल . पा . योजनेमुळे सिंचनासाठी, पिण्याच्या पाण्यासाठी तसेच चांदूर 

रेल्वे तालुक्यातील १३ गावांना एकूण १४९२ हे . क्षेत्रास लाभ मिळणार आहे . 
प्रकल्पाचे नाव 

: - सोनगाव शिवणी बृहत ल . पा . योजना . 
प्रकल्प कार्याचे वर्णन 

: - सोनगाव शिवणी बृहत ल . पा . योजना . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जून १८ -२४ , २०१५ / ज्येष्ठ २८- आषाढ ३ , शके १९३७ 


समाजालामिळणारे लाभ 

: - सोनगाव शिवणी बृहत ल . पा . योजनेमुळे जवळपासच्या क्षेत्रात पाणी पातळीत वाढ होऊन 

सिंचनासाठी , पिण्यासाठी पाणी उपलब्ध झाल्यामुळे राष्ट्रीय उत्पन्नात भर पडून शेतक - यांच्या 
आर्थिक स्थितीत सुधारणा होणार आहे. तसेच चांदूर रेल्वे तालुक्यातील १३ गावांना एकूण 
१४९२ हे . क्षेत्रास लाभ मिळणार आहे . 

अनुसूची- तीन 
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग : - विस्थापनाची आवश्यकता नाही. सबब , माहिती निरंक . 
करण्यास भाग पाडणारी कारणे 

अनुसूची - चार 

( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 
( सामाजिक प्रभावनिर्धारण अभ्यास करणा- या : - महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग- ४ अ , महसूल व वन विभाग , मुंबई 
अभिकरणाने दिलेला ) सामाजिक प्रभाव 

दिनांक १३ मार्च, २०१५ मधील अधिसूचना अन्वये सूट देण्यात आली आहे . 
निर्धारणाचा सारांश 

अनुसूची पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका-याचे पदनाम : - प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही . 
( ब ) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता 

: - निरंक 
( क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे : - निरंक 

त्या अधिसूचनेचा तपशील 


काचा 


टीप : - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) अप्पर वर्धा प्रकल्प क्रमांक २, अमरावती यांच्या कार्यालयामध्ये निरीक्षण 
करता येईल . 


भाग १ ( अ . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ६०७ . 

भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याच्या व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 


क्रमांक प्र . अ .- भू . स . अ . का .- कावि ६६४ - २०१५. 


ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) 
याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना , महसूल व वन विभाग 
क्र . संकीर्ण ११-२०१४ -प्र.क्र . ७७- अ-२ , दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे.) याद्वारे 
असे अधिसूचीत केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड ए ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , एखाद्या 
जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त 
अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचेमानण्यात येईल ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एक मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे 
ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन " असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , असे वाटते . 
ज्याच्या स्वरूपाचेविवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- दोन मध्ये दिलेले आहे ; 

आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे; 


आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीन - मध्ये दिलेली आहेत . (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत) ; 

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणामनिर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- चार मध्येदिलेला आहे; 


अ- एक -२ ( १५५९ ). 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जून १८-२४ , २०१५/ ज्येष्ठ २८ - आषाढ ३, शके १९३७ 


मालव 


आणि ज्याअर्थी,कलम ४३ च्या पोट- कलम ( १) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकांचा तपशील , यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची-पाच मध्ये दिलेला आहे. (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर , या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा ) 

त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम - ११ च्या पोट- कलम (४ ) अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही 
अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा 
तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ; 

परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिका-यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ; 

परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने , या तरतुदीचे बुध्दीपुरःसर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका- यांकडून भरपाई दिल्या जाणार ना 

तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम - ११ च्या पोट - कलम (५) अनुसार जिल्हाधिकारी भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) याच्या नियम १० 
च्या उप -नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमी अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित 
करण्यात येत आहे. 

आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका -यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), अप्पर वर्धाप्रकल्प क्रमांक २ , अमरावती यांना पदनिर्देशीत करीत आहे. 


अनुसूची - एक 
जमिनीचे वर्णन 


अ . क्र . 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ३- ४७ - २०१३ - २०१४ . 
गाव : - बग्गी , तालुका चांदूर रेल्वे, जिल्हा अमरावती. 
सर्व्हे नंबर/ गट नंबर 

अंदाजित ( क्षेत्र) 

(३ ) 
हे . आर 


( १ ) 


( २ ) 


० 


० 


० 


० 


९१ 


० 


० 


१०० 
१०१ 


० 


८८ 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


एकूण . . 


३ ३८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, जून १८-२४, २०१५/ ज्येष्ठ २८- आषाढ ३ , शके १९३७ 


अनुसूची दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण : - सोनगाव शिवणी बृहत ल . पा . योजनेमुळे सिंचनासाठी, पिण्याच्या पाण्यासाठी तसेच 

चांदूर रेल्वे तालुक्यातील १३ गावांना एकूण १४९२ हे . क्षेत्रास लाभ मिळणार आहे . 
प्रकल्पाचे नाव 

: -- सोनगाव शिवणी बृहत ल . पा . योजना . 
प्रकल्प कार्याचे वर्णन 

: - सोनगाव शिवणी बृहत ल . पा . योजना . 
समाजाला मिळणारे लाभ 

: -- सोनगाव शिवणी बृहत ल . पा . योजनेमुळे जवळपासच्या क्षेत्रात पाणी पातळीत वाढ होऊन 

सिंचनासाठी , पिण्यासाठी पाणी उपलब्ध झाल्यामुळे राष्ट्रीय उत्पन्नात भर पडून शेतक -यांच्या 
आर्थिक स्थितीत सुधारणा होणार आहे. तसेच चांदूर रेल्वे तालुक्यातील १३ गावांना एकूण 
१४९२ हे. क्षेत्रास लाभ मिळणार आहे . 

अनुसूची तीन 
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग : -- विस्थापनाची आवश्यकता नाही . सबब , माहिती निरंक . 
पाडणारी कारणे 

अनुसूची चार 

( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा- या : - महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग -४ अ , महसूल व वन विभाग, मुंबई 
अभिकरणाने दिलेला ) सामाजिक प्रभाव दिनांक १३ मार्च, २०१५ मधील अधिसूचना अन्वये सूट देण्यात आली आहे . 
निर्धारणाचा सारांश 

अनुसूची पाच 
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 


( अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका -याचे पदनाम : - प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही . 
( ब ) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता 

निरंक . 
( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे : - निरंक . 
___ त्या अधिसूचनेचा तपशील 


टीप : - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), अप्पर वर्धा प्रकल्प क्रमांक २, अमरावती यांच्या कार्यालयामध्ये निरीक्षण 
करता येईल. 


दिनांक २९ मे , २०१५ . 


भाग १ ( अ. वि . पु.), म . शा . रा., अ . क्र . ६०८ . 


भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 


क्रमांक प्र. अ.- भू . स .- अ. का .- कावि ६८७- २०१५ . 


ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ (२०१३ चा ३० ) 
याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना, महसूल व वन विभाग 
क्र . संकीर्ण ११ - २०१४-प्र.क्र . ७७- अ-२, दिनांक १९ जानेवारी , २०१५ ( यात यापुढेजिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे .) 
याद्वारे असे अधिसूचीत केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड ए) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, 
एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त 
अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचेमानण्यात येईल ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जून १८ - २४ , २०१५/ ज्येष्ठ २८ - आषाढ ३, शके १९३७ 


प 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एक मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे 
ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन " असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , असे वाटते. 
ज्याच्या स्वरूपाचेविवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- दोन मध्ये दिलेले आहे ; 

आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे; 
___ आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीन - मध्ये दिलेली आहेत. ( विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत ) ; 

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- चार मध्ये दिलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी,कलम ४३ च्या पोट- कलम ( १) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकांचा तपशील, यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची-पाच मध्ये दिलेला आहे . (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर, या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा ) 

त्याअर्थी, आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम - ११ च्या पोट - कलम ( ४ ) अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही 
अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा 
तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ; 

परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिका -यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ; 

परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने, या तरतुदीचे बुध्दीपुरःसर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका-यांकडून भरपाई दिल्या जाणार नाही . 

तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम - ११ च्या पोट- कलम (५ ) अनुसार जिल्हाधिकारी भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ (यात यापुढे ज्यांचानिर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) याच्या नियम १० 
च्या उप-नियम ( ३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमी अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित 
करण्यात येत आहे. 

न अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन), अप्पर वर्धा प्रकल्प क्रमांक २, अमरावती यांना पदनिर्देशीत करीत आहे. 

अनुसूची - एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ९८- ४७- २०१२-२०१३ . 

गाव : - मुर्तीजापूर , तालुका चांदूर रेल्वे, जिल्हा अमरावती. 
अ . क्र . सर्व्हे नंबर / गट नंबर 

अंदाजित ( क्षेत्र ) 
( १ ) 

( ३ ) 

हे . आर 
११ पैकी 
१२ पैकी 

० ११ 
१३ पैकी 
१४ पैकी 
१५ पैकी 

० १७ 
१६ पैकी 


( २ ) 


००६ 


- 


० १० 
० ३० 


07 


० १३ 


एकूण . . 


० ८७ 


अनुसूची - दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण : - सोनगाव शिवणी बृहत ल . पा . योजनेमुळे सिंचनासाठी, पिण्याच्या पाण्यासाठी तसेच 

चांदूर रेल्वे तालुक्यातील १३ गावांना एकूण १४९२ हे. क्षेत्रास लाभ मिळणार आहे . 
प्रकल्पाचे नाव 

: -- सोनगाव शिवणी बृहत ल . पा . योजना . 
प्रकल्प कार्याचे वर्णन 

: -- सोनगाव शिवणी बृहत ल . पा . योजना . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जून १८-२४ , २०१५/ ज्येष्ठ २८- आषाढ ३ , शके १९३७ 


समाजाला मिळणारे लाभ 

: -- सोनगाव शिवणी बृहत ल. पा . योजनेमुळे जवळपासच्या क्षेत्रात पाणी पातळीत वाढ होऊन 

सिंचनासाठी , पिण्यासाठी पाणी उपलब्ध झाल्यामुळे राष्ट्रीय उत्पन्नात भर पडून शेतक - यांच्या 
आर्थिक स्थितीत सुधारणा होणार आहे. तसेच चांदूर रेल्वे तालुक्यातील १३ गावांना एकूण 
१४९२ हे . क्षेत्रास लाभ मिळणार आहे . 

अनुसूची- तीन 
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग : -- विस्थापनाची आवश्यकता नाही . सबब , माहिती निरंक . 
करण्यास भाग पाडणारी कारणे 

अनुसूची- चार 

( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा- या : - महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग -४ अ , महसूल व वन विभाग , मुंबई 
अभिकरणाने दिलेला ) सामाजिक प्रभाव दिनांक १३ मार्च, २०१५ मधील अधिसूचना अन्वये सूट देण्यात आली आहे . 
निर्धारणाचा सारांश 

अनुसूची- पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका-याचे पदनाम : - प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही. 
( ब) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता 
( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे :- निरंक . 
___ त्या अधिसूचनेचा तपशील 

टीप : - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), अप्पर वर्धा प्रकल्प क्रमांक २ , अमरावती यांच्या कार्यालयामध्ये निरीक्षण 
करता येईल . 


निरंक . 


भाग १ ( अ . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ६०९ . 

भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 
क्रमांक प्र. अ .- भू. सं .- अ. का .- कावि ६८८ -२०१५. 

ज्याअर्थी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) 
याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना, महसूल व वन विभाग 
क्र . संकीर्ण ११ - २०१४-प्र.क्र . ७७- अ-२, दिनांक १९ जानेवारी , २०१५ ( यात यापुढेजिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे .) 
याद्वारे असे अधिसूचीत केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड ए ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , 
एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त 
अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एक मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे 
ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , असे वाटते . 
ज्याच्या स्वरूपाचेविवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- दोन मध्ये दिलेले आहे ; 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीन -मध्ये दिलेली आहेत. ( विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत ); 

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- चार मध्ये दिलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी,कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकांचा तपशील , यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची-पाच मध्ये दिलेला आहे. (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर, या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा ) 

त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम - ११ च्या पोट- कलम (४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही 
अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा 
तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ; 

परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिका-यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ; 


अ- एक -३ ( १५५९ ). 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जून १८- २४ , २०१५/ ज्येष्ठ २८ - आषाढ ३, शके १९३७ 


___ परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने , या तरतुदीचे बुध्दीपुरःसर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका-यांकडून भरपाई दिल्या जाणार नाही . 

तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम - ११ च्या पोट- कलम ( ५ ) अनुसार जिल्हाधिकारी भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) याच्या नियम १० 
च्या उप -नियम ( ३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमी अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचेव पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित 
करण्यात येत आहे . 

आणि म्हणून , त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका -यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), अप्पर वर्धाप्रकल्प क्रमांक २, अमरावती यांना पदनिर्देशीत करीत आहे. 


या 


अ . क्र . 


अनुसूची - एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १- ४७- २०१३ - २०१४ . 
गाव : - शिवणी , तालुका चांदूर रेल्वे, जिल्हा अमरावती . 
सर्व्हे नंबर/ गट नंबर 

अंदाजित ( क्षेत्र ) 
( २ ) 

( ३ ) 
हे . आर 

० १८ 
९ पैकी 

० ०४ 
१० पैकी 

००४ 


७ पैकी 


एकूण . . 


० २६ 


अनुसूची -दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण : - सोनगाव शिवणी बृहत ल . पा . योजनेमुळे सिंचनासाठी, पिण्याच्या पाण्यासाठी तसेच 

चांदूर रेल्वे तालुक्यातील १३ गावांना एकूण १४९२ हे . क्षेत्रास लाभ मिळणार आहे. 
प्रकल्पाचे नाव 

: -- सोनगाव शिवणी बृहत ल . पा . योजना . 
प्रकल्प कार्याचे वर्णन 

: -- सोनगाव शिवणी बृहत ल . पा . योजना. 
समाजाला मिळणारे लाभ 

: -- सोनगाव शिवणी बृहत ल . पा . योजनेमुळे जवळपासच्या क्षेत्रात पाणी पातळीत वाढ होऊन 
सिंचनासाठी , पिण्यासाठी पाणी उपलब्ध झाल्यामुळे राष्ट्रीय उत्पन्नात भर पडून शेतक-यांच्या 
आर्थिक स्थितीत सुधारणा होणार आहे. तसेच चांदूर रेल्वे तालुक्यातील १३ गावांना एकूण 
१४९२ हे . क्षेत्रास लाभ मिळणार आहे . 

अनुसूची- तीन 
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग : -- विस्थापनाची आवश्यकता नाही. सबब , माहिती निरंक . 
पाडणारी कारणे 

अनुसूची- चार 

( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा- या : - महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग- ४ अ , महसूल व वन विभाग , मुंबई 
अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक प्रभाव दिनांक १३ मार्च, २०१५ मधील अधिसूचना अन्वये सूट देण्यात आली आहे. 
निर्धारणाचा सारांश 

अनुसूची - पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका -याचे पदनाम : - प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही . 
( ब ) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता 

: - निरंक . 
( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे : - निरंक . 

त्या अधिसूचनेचा तपशील 


टीप : - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), अप्पर वर्धा प्रकल्प क्रमांक २, अमरावती यांच्या कार्यालयामध्ये निरीक्षण 
करता येईल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जून १८-२४, २०१५/ज्येष्ठ २८ - आषाढ ३ , शके १९३७ 


११ 


भाग १ ( अ . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ६१० . 

भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 
क्रमांक प्र. अ.- भू. सं- अ . का .कावि-६८९-२०१५. – 

ज्याअर्थी, भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ (२०१३ चा ३० ) यांच्या 
कलम ३ च्या खंड (इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली अधिसूचना , महसूल वन विभाग क्र . संकीर्ण ११ 
२०१४-प्र . क्र . ७७- अ-२ , दिनांक १९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे.) याद्वारे , असे अधिसूचित 
केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड ओ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टर 
पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित 
शासन असल्याचे मानन्यात येईल ; 
___ आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसुचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका- यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एक मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे .) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे 
ज्यांचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहे , अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते , 
ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोन मध्ये दिलेले आहे ; 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाचे कलम ११ च्या पोट- कलम (१ ) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची उक्त 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमीसंपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - तीन 
मध्ये दिलेली आहेत . (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचिमध्ये कारणे नमुद करावीत ) ; 

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- चार मध्ये दिलेली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेला तपशील , यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची-पाच मध्ये दिलेला आहे . (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर , या अनुसूचिमध्ये तपशील नमुद करावा) ; 

त्याअर्थी, आता , असे घोषीत करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ४ ) अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना 
प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा 
कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 

परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिका- यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमुद करुन अशा मालकास 
उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सुट देता येईल . 

परंतु, आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुध्दीपुरःसर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका - यांकडून भरपाई दिल्या जाणार नाही . 

तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट -कलम ( ५ ) अनुसार जिल्हाधिकारी भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचानिर्देश “ उक्त नियम " असा करण्यात आला आहे .) यांच्या नियम १० च्या 
उपनियम ( ३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमी अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पुर्ण करणार असल्याचे देखील घोषीत करण्यात 
येत आहे . 

आणि म्हणून , त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका -यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन), अप्पर वर्धाप्रकल्प क्रमांक -२, अमरावती यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची -एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ४- ४७-२०१३-२०१४ , 
गाव - कळमगाव , तालुका- चांदूर रेल्वे, जिल्हा- अमरावती 
अ . क्र . सर्वे नंबर/ 

अंदाजित क्षेत्र 
गट नंबर 
( २ ) 

हे . आर 

० १० 
६० / २ 

०५० 
६० / २ 

१०८ 


६० / १ 


o 


एकूण . . 


१६८ 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जून १८ -२४ , २०१५/ ज्येष्ठ २८ - आषाढ ३ , शके १९३७ 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नांव 
प्रकल्प कार्याचे वर्णन 
समाजाला मिळणारे लाभ 


अनुसूची -दोन 
: - सोनगाव शिवणी बृहत ल . पा . योजनामुळे सिंचनासाठी , पिण्याच्या पाण्यासाठी 

तसेच चांदूर रेल्वे तालुक्यातील १३ गावांना एकूण १४९२ हे . क्षेत्रास 

लाभ मिळणार आहे . 
: सोनगाव शिवणी बृहत ल . पा . योजना 

सोनगाव शिवणी बृहत ल . पा . योजना 
सोनगाव शिवणी बृहत ल . पा . योजनामुळे जवळपासच्या क्षेत्रात पाणी 
पातळीत वाढ होऊन सिचनासाठी, पिण्यासाठी पाणी उपलब्ध झाल्यामुळे 
राष्ट्रीय उत्पन्नात भर पडून शेतक - यांच्या आर्थिकस्थितीत सुधारणा होणार 
आहे. तसेच चांदूर रेल्वे तालुक्यातील १३ गावांना एकूण १४९२ हे . क्षेत्रास 
लाभ मिळणार आहे . 


अनुसूची - तीन 
: - विस्थापनाची आवश्यकता नाही, सबब माहिती निरक . 


बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 


अनुसूची - चार 

( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश) 
सामाजिक प्रभावनिर्धारण सारांश ( सामाजिक प्रभावनिर्धारण : महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग ४ अ , महसुल व वन विभाग , 
अभ्यास करणा - या अभिकरणाने दिलेला ) 

मुंबई दिनांक १३ मार्च २०१५ मधील अधिसूचना अन्वये सुट देण्यात आली 


आहे . 


अनुसूची - पाच 
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील : 
( अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका-याचे : - प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही. 

पदनाम 
( ब) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता 

निरंक 
( क ) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती 

: - निरंक 
करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील 


: 


टीप- उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), अप्पर वर्धा प्रकल्प क्रमांक - २, अमरावती यांच्या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


भाग १ ( अ . वि . पु.), म . शा . रा ., अ. क्र . ६११. 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याच्या व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 


क्रमांक प्र . अ .- भू. सं- अ . का . कावि-६९० - २०१५. 


ज्याअर्थी, भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) यांच्या 
कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली अधिसूचना , महसूल वन विभाग क्र . संकीर्ण ११- २०१४ 
प्र . क्र . ७७- अ - २, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे .) याद्वारे , असे अधिसूचित केले 
आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड ओ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टर पेक्षा 
अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन 
असल्याचे मानन्यात येईल ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका -यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची -एक मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचानिर्देश “ उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे .) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे 
ज्यांचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे , अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते , 
ज्याच्या स्वरुपाचेविवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- दोन मध्ये दिलेले आहे ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जून १८-२४ , २०१५/ ज्येष्ठ २८ - आषाढ ३, शके १९३७ 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाचे कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची उक्त 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमीसंपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, या सोबत जोडलेल्या अनुसूची- तीन 
मध्ये दिलेली आहेत . (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचिमध्ये कारणे नमुद करावीत ) ; 

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- चार मध्ये दिलेली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेला तपशील , यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची-पाच मध्ये दिलेला आहे . (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर , या अनुसूचिमध्ये तपशील नमुद करावा) ; 

त्याअर्थी, आता , असे घोषीत करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसुचना 
प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा 
कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 

परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिका -यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमुद करुन अशा मालकास 
उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सुट देता येईल . 

परंतु , आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुध्दीपुरःसर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका - यांकडून भरपाई दिल्या जाणार नाही . 

___ तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार जिल्हाधिकारी भूमीसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे.) यांच्या नियम १० च्या 
उपनियम ( ३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमीअभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पुर्ण करणार असल्याचे देखील घोषीत करण्यात 
येत आहे . 

आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका- यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), अप्पर वर्धा प्रकल्प क्रमांक - २, अमरावती यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 


| जाणार 


अनुसूची - एक 
जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ९७-४७, २०१२ - २०१३ 
गाव- कळमगाव , तालका- चांदूर रेल्वे, जिल्हा- अमरावती 
अ . क्र . सर्वे नंबर/ 

अंदाजित क्षेत्र 
गट नंबर 

(३) 
हे . आर 


( 
१ 


१७६ 


०६३ 


१७८ 


१७९ 
१५० 


१७५ 


०४३ 


१६७ 
पो . ख . 
१६२ पै . 
१६२ पै. 
१६२ पै . 


००५ 
० ०२ 


१८ 


अ.-एक- ४ (१५५९ ). 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, जून १८-२४ , २०१५/ ज्येष्ठ २८ - आषाढ ३, शके १९३७ 


अनुसूची - चालू 


१२ 


२ 


हे . आर 

० ३१ 


० 


* 


० 


००४ 


० 


० 


एकूण . . 


४९७ 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नांव 
प्रकल्प कार्याचे वर्णन 
समाजाला मिळणारे लाभ 


अनुसूची - दोन 
: - सोनगाव शिवणी बृहत ल . पा . योजनामुळेसिंचनासाठी , पिण्याच्या पाण्यासाठी 

तसेच चांदूर रेल्वे तालुक्यातील १३ गावांना एकूण १४९२ हे . क्षेत्रास 
लाभ मिळणार आहे . 
सोनगाव शिवणी बृहत ल . पा . योजना 
सोनगाव शिवणी बृहत ल . पा . योजना 
सोनगाव शिवणी बृहत ल . पा . योजनामुळे जवळपासच्या क्षेत्रात पाणी 
पातळीत वाढ होऊन सिचनासाठी, पिण्यासाठी पाणी उपलब्ध झाल्यामुळे 
राष्ट्रीय उत्पन्नात भर पडून शेतक - यांच्या आर्थिकस्थितीत सुधारणा 
होणार आहे. तसेच चांदूर रेल्वे तालुक्यातील १३ गावांना एकूण १४९२ हे . 
क्षेत्रास लाभ मिळणार आहे. 


अनुसूची - तीन 
: - विस्थापनाची आवश्यकता नाही , सबब माहिती निरक 


बाधित व्यक्तीचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 


अनुसूची - चार 
( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 


सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश ( सामाजिक प्रभावनिर्धारण :: - महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग ४- अ महसुल व वन विभाग , 
अभ्यास करणा- या अभिकरणाने दिलेला ) 

मुंबई दिनांक १३ मार्च २०१५ मधील अधिसूचना अन्वये सुट देण्यात 
आली आहे . 


अनुसूची -पाच 


: - प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही . 


नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील : 
( अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या 

अधिका-याचे पदनाम 
( ब ) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता 
( क ) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती 

करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील 


: - निरंक 
: - निरंक 


टीप - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), अप्पर वर्धा प्रकल्प क्रमांक -२ , अमरावती यांच्या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता 

येईल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जून १८-२४ , २०१५ / ज्येष्ठ २८ - आषाढ ३ , शके १९३७ 


१५ 


भाग १ ( अ . वि . पु .) , म . शा . रा ., अ . क्र . ६१२ . 

भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याच्या व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 
क्रमांक प्र . अ.- भू . सं - अ . का . कावि- ६९१ - २०१५ . 

ज्याअर्थी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) 
यांच्या कलम ३ च्या खंड ( इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली अधिसूचना, महसूल वन विभाग क्र . संकीर्ण 
११- २०१४ -प्र . क्र . ७७- अ -२ , दिनांक १९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे .) याद्वारे , असे 
अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड- ओ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील 
५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी 
समुचित शासन असल्याचे मानन्यात येईल ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसुचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एक मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे .) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे 
ज्यांचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे , अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते , 
ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- दोन मध्ये दिलेले आहे ; 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाचे कलम ११ च्या पोट- कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची उक्त 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे; 

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, या सोबत जोडलेल्या अनुसूची-तीन 
मध्ये दिलेली आहेत . (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचिमध्ये कारणे नमुद करावीत ) ; 

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- चार मध्ये दिलेली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट -कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची- पाच मध्ये दिलेला आहे. (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर , या अनुसूचीमध्ये तपशील नमुद करावा ); 

___ त्याअर्थी, आता, असे घोषीत करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम (४ ) अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना 
प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा 
कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 

परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिका -यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमुद करुन अशा मालकास 
उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सुट देता येईल . 

परंतु , आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुध्दीपुरःसर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका- यांकडून भरपाई दिल्या जाणार नाही . 

तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ( ५ ) अनुसार जिल्हाधिकारी भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे .) यांच्या नियम १० च्या 
उपनियम ( ३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमी अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पुर्ण करणार असल्याचे देखील घोषीत करण्यात 
येत आहे . 

आणि म्हणून , त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका -यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), अप्पर वर्धा प्रकल्प क्रमांक -२, अमरावती यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची - एक 
जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ९६- ४७, २०१२- २०१३ , 
गाव- जहागीरपुर , तालुका- चांदूर रेल्वे, जिल्हा- अमरावती . 
अ . क्र . सर्वे नंबर / 

अंदाजित क्षेत्र 
गट नंबर 
___ (२) 

हे . आर 


0 


odo 


0 


0 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, जून १८- २४ , २०१५/ ज्येष्ठ २८ - आषाढ ३ , शके १९३७ 


अनुसूची एक चालू 


(३ ) 
हे . आर 


० ५० 


००४ 


एकूण . . 


२ ५९ 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नांव 
प्रकल्प कार्याचे वर्णन 
समाजाला मिळणारे लाभ 


अनुसूची-दोन 

सोनगाव शिवणी बृहत ल . पा . योजनामुळे सिंचनासाठी , पिण्याच्या पाण्यासाठी 
तसेच चांदूर रेल्वे तालुक्यातील १३ गावांना एकूण १४९२ हे . क्षेत्रास 
लाभ मिळणार आहे . 

सोनगाव शिवणी बृहत ल . पा . योजना . 
: - सोनगाव शिवणी बृहत ल . पा . योजना . 

सोनगाव शिवणी बृहत ल . पा . योजनामुळे जवळपासच्या क्षेत्रात पाणी 
पातळीत वाढ होऊन सिंचनासाठी , पिण्यासाठी पाणी उपलब्ध झाल्यामुळे 
राष्ट्रीय उत्पन्नात भर पडून शेतक - यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा होणार 
आहे . तसेच चांदूर रेल्वे तालुक्यातील १३ गावांना एकूण १४९२ हे. क्षेत्रास 
लाभ मिळणार आहे. 


अनुसूची- तीन 
: - विस्थापनाची आवश्यकता नाही सबब माहिती निरंक 


बाधित व्यक्तीचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 


अनुसूची- चार 

( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 
सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश ( सामाजिक प्रभाव निर्धारण : महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग ४ अ, महसूल व वन विभाग, 
अभ्यास करणा- या अभिकरणाने दिलेला ) 

मुंबई , दिनांक १३ मार्च २०१५ मधील अधिसूचना अन्वये सूट देण्यात आली 
आहे . 


अनुसूची -पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या 

: - प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही . 
अधिका-याचे पदनाम 
प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता 

निरंक 
( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती 

: - निरंक 
करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील 


टीप - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), अप्पर वर्धा प्रकल्प क्रमांक २, अमरावती यांच्या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जून १८ - २४ , २०१५/ ज्येष्ठ २८ - आषाढ ३ , शके १९३७ 


10 


भाग १ ( अ. वि . पु.), म . शा . रा ., अ. क्र . ६१३ . 

भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याच्या व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३. 
क्रमांक प्र. अ.- भू. सं - अ. का . कावि -६९३- २०१५. 

ज्याअर्थी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करीता उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक 
कलम ३ च्या खंड ( इ ) परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना, महसूल वन विभाग क्र . संकीर्ण ११- २०१४ 
प्र . क्र . ७७- अ- २, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे .) याद्वारे , असे अधिसूचित केले 
आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड- ओ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टर पेक्षा 
अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन 
असल्याचे मानण्यात येईल ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एक मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे. ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे 
ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते , 
ज्याच्या स्वरुपाचेविवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - दोन मध्ये दिलेले आहे. 

__ आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाचे कलम ११ च्या पोट -कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची उक्त 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , या सोबत जोडलेल्या अनुसूची-तीन 
मध्ये दिलेली आहेत . (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत ) ; 

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- चार मध्ये दिलेली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट- कलम ( १) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची -पाच मध्ये दिलेला आहे . (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर , या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा) . 

त्याअर्थी, आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना 
प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा 
कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही. 

परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिका-यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ; 

परंतु , आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुध्दीपुरःसर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका-यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 

तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५ ) अनुसार जिल्हाधिकारी भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे .) यांच्या नियम १० च्या 
उपनियम (३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमी अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात 
येत आहे . 

आणि म्हणून , त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका -यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , अप्पर वर्धा प्रकल्प क्रमांक २, अमरावती यांना पदनिर्देशित करीत आहे. 

अनुसूची-एक 
जमिनीचे वर्णन 


| 


क 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १०२- ४७ - २०१२ - २०१३, 


गाव-बग्गी , तालुका- चांदूर रेल्वे, जिल्हा- अमरावती 
अ . क्र . सर्व्हे नंबर / 

अंदाजित क्षेत्र 
गट नंबर 
__ (२ ) 

( ३ ) 

हे . आर 
१२४ 

० २५ 
१२६ 

०२७ 


- 


अ .- एक - ५ ( १५५९ ). 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जून १८ - २४ , २०१५/ ज्येष्ठ २८ - आषाढ ३ , शके १९३७ 


अनुसूची एक - चालू 


( २) 


हे . आर 


M 


१२७ 
१२७ पैकी 


० ११ 
० ११ 


० 


- 


६४ 


० 


9 


० 


४८ 
५० / २ 


० 


० 


. 


० 


० 


१३ 
१२/ २ 
१२/ ३ 


० 


० 


६३ 


ॐ 


० 


एकूण . . 


३४० 


: 


: 


अनुसूची - दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 

सोनगाव शिवाणी बृहत ल . पा . योजनामुळे सिंचनासाठी , पिण्याच्या पाण्यासाठी 
तसेच चांदूर रेल्वे तालुक्यातील १३ गावांना एकूण १४९२ हे . क्षेत्रास 

लाभ मिळणार आहे . 
प्रकल्पाचे नांव 

सोनगाव शिवाणी बृहत ल . पा . योजना 
प्रकल्प कार्याचेवर्णन 

सोनगाव शिवाणी बृहत ल . पा . योजना 
समाजाला मिळणारे लाभ 

सोनगाव शिवाणी बृहत ल . पा . योजनामुळे जवळपासच्या क्षेत्रात पाणी 
पातळीत वाढ होऊन सिंचनासाठी , पिण्यासाठी पाणी उपलब्ध झाल्यामुळे 
राष्ट्रीय उत्पन्नात भर पडून शेतक - यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा होणार 
आहे. तसेच चांदूर रेल्वे तालुक्यातील १३ गावांना एकूण १४९२ हे. क्षेत्रास 

लाभ मिळणार आहे . 

अनुसूची - तीन 
बाधित व्यक्तीचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे : - विस्थापनाची आवश्यकता नाही सबब माहिती निरंक 

अनुसूची - चार 

( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 
सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश ( सामाजिक प्रभाव निर्धारण : महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग ४ अ , महसूल व वन विभाग , 
अभ्यास करणा - या अभिकरणाने दिलेला ) 

मुंबई, दिनांक १३ मार्च २०१५ मधील अधिसूचना अन्वये सूट देण्यात आली 

आहे . 

अनुसूची -पाच 
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या : - प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही . 

अधिका-याचे पदनाम 
( ब ) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता 

: - निरंक 
( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती 

: - निरंक 
करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील 


टीप - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , अप्पर वर्धा प्रकल्प क्रमांक २, अमरावती यांच्या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 
दिनांक ३ जून २०१५ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जून १८- २४ , २०१५/ ज्येष्ठ २८ - आषाढ ३, शके १९३७ 


१९ 


भाग १ ( अ . वि . पु .) , म . शा . रा . , अ . क्र . ६१४ . 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 
क्रमांक प्र . अ .- भू. सं - अ . का .- कावि- ७०२- २०१५. 

ज्याअर्थी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करीता उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) यांच्या 
कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना, महसूल वन विभाग क्र . संकीर्ण ११ 
२०१४-प्र . क्र . ७७- अ- २, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढेजिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे .) याद्वारे , असे अधिसूचित 
केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड - ओ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टर 
पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित 
शासन असल्याचेमानण्यात येईल ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका- यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एक मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचानिर्देश “ उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे .) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे 
ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते , 
ज्याच्या स्वरुपाचेविवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोन मध्ये दिलेले आहे . 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाचे कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची उक्त 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , या सोबत जोडलेल्या अनुसूची- तीन 
मध्ये दिलेली आहेत . (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत ); 

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- चार मध्ये दिलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट -कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची-पाच मध्ये दिलेला आहे . (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर , या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा). 

त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट -कलम (४ ) अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना 
प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा 
कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 

__ परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिका- यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल . 

परंतु , आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुध्दीपुरःसर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका -यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 

तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५ ) अनुसार जिल्हाधिकारी भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे .) यांच्या नियम १० च्या 
उपनियम ( ३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमी अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात 
येत आहे . 

आणि म्हणून , त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), अप्पर वर्धा प्रकल्प क्रमांक -२ , अमरावती यांना पदनिर्देशित करीत आहे. 

अनुसूची -एक 
जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ११- ४७- २००९ - २०१० 


गाव- कोळवण , तालुका-तिवसा , जिल्हा- अमरावती 
अ . क्र . सर्व्हे नंबर/ 

अंदाजित क्षेत्र 
गट नंबर 
(२ ) 

हे . आर 


C 


(३ ) 


००१ 


१६९ पैकी 
१६९ पैकी 


००६ 


- 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जून १८- २४ , २०१५/ ज्येष्ठ २८ - आषाढ ३ , शके १९३७ 


अनुसूची एक - चालू 


( २) 


हे . आर 


० 


० 


० 


० 


० 


१७१ 
१६५ पैकी 
१६५ पैकी 
१६५ पैकी 
१४ 
३० पैकी 
३० पैकी 
१३५ पैकी 
१३५ पैकी 
१३७/ १ 
१३७/ २ 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


एकूण . . 


१६० 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नांव 
प्रकल्प कार्याचे वर्णन 
समाजाला मिळणारे लाभ 


अनुसूची - दोन 
: – कोळवण लघु सिंचन तलाव बांधकाम 
: - कोळवण लघु सिंचन तलाव बांधकाम 

कोळवण लघु सिंचन तलाव कालव्याचे बांधकाम करणे 
कोळवण सिंचन तलाव बांधकामामुळे १३८ हे . आर जमिनीस सिंचनाचा 
फायदा होणार असून भूगर्भातील पाण्याची पातळी वाढण्यास मदत होईल . 
लाभ क्षेत्रातील संबंधित शेतक -यांचे उत्पन्नात भर पडून जीवनमान उंचावणार 
आहे . 


अनुसूची - तीन 
: - विस्थापनाची आवश्यकता नाही सबब माहिती निरंक 


बाधित व्यक्तीचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 


अनुसूची - चार 

( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा- या अभिकरणाने 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण , भाग ४ अ , महसूल व वन विभाग , 
दिलेला ) सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश 

मुंबई , दिनांक १३ मार्च २०१५ मधील अधिसूचना अन्वये सूट देण्यात आली 


आहे . 


अनुसूची -पाच 


: - प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही. 


नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या 

अधिका-याचे पदनाम 
( ब ) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता 
( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती 

करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील 


: - निरंक 
: - निरंक 


टीप - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), अप्पर वर्धा प्रकल्प क्रमांक २, अमरावती यांच्या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जून १८- २४ , २०१५/ ज्येष्ठ २८- आषाढ ३, शके १९३७ 


२१ 


भाग १ ( अ. वि . पु), म. शा . रा ., अ, क्र . ६१५ . 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 


क्रमांक- प्र . अ .- भु . सं .- अ . का .- कावि - ७०३ - २०१५ . – 


ज्याअर्थी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करीता उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) याच्या 
कलम ३ च्या खंड ( इ) परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली अधिसूचना महसुल व वन विभाग क्र . संकीर्ण ११ 
२०१४ -प्र .क्र .७७- अ -२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे.) याद्वारे , असे अधिसूचित केले 
आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड अ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टर पेक्षा 
अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन 
असल्याचे मानन्यात येईल ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास या सोबत जोडलेल्या अनुसूची- एक मध्ये 


अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे .) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे 
ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते . 
ज्याच्या स्वरुपाचेविवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोन मध्ये दिलेले आहे ; 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाचे कलम ११ च्या पोट - कलम ( १) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची उक्त 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावीत भूमि संपादनाच्या अनुषगांने बाधित व्यक्तीचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , या सोबत जोडलेल्या अनुसूची -तीन 
मध्ये दिलेली आहेत ; (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमुद करावित .) 


आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश या सोबत जोडलेल्या अनुसूची - चार मध्ये दिलेला आहे . 


आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील या सोबत 
जोडलेल्या अनुसूची-पाच मध्ये दिलेला आहे . (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर , या अनुसूचीमध्ये तपशिल नमुद करावा. ) 


त्याअर्थी, आता असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ४ ) अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना 
प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा 
कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 


परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिका -यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमुद करुन अशा मालकास 
उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सुट देता येईल . 


परंतु , आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरःस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका-याकडून भरपाई दिल्या जाणार नाही . 


तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम (५ ) अनुसार जिल्हाधिकारी भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे .) यांच्या नियम १० च्या 
उपनियम ( ३ ) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात 


येत आहे . 


अ- एक-६ (१५५९). 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जून १८- २४ , २०१५/ ज्येष्ठ २८ - आषाढ ३, शके १९३७ 


आणि म्हणून , त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका- यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) अप्पर वर्धा प्रकल्प क्रमांक २ , अमरावती यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 


अनुसूची-एक 


जमिनीचे वर्णन 


भू . सं. प्र.क्र . २- ४७- २०१३- २०१४ , गाव : भिमडी, तालुका : वरुड , जिल्हा : अमरावती . 


अ . क्र . 


अंदाजे क्षेत्र 


सर्व्हे नंबर / गट नंबर 

( २ ) 


0 


हे . आर. चौ . मी . मध्ये 


&am- 


१०३ पै . 
१२९ पै . 
१२९ पै . 
१३१ पै . 
१३१ पै. 


० ५० ५२ 
० १८६० 
० १८ ६० 
००६ ४८ 
० १३ ५९ 


१३२ 


० १९ ९२ 
० २२ ०० 


-Aam 


१४१ पै. 
१४१ पै. 


००३ २० 
० १९९८ 


१३९ पै. 


एकूण . . 


१७२ ८९ 


अनुसूची-दोन 
सावर्जनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण : भिमडी ल . पा . योजनामुळे प्रकल्प निर्मितीमुळे आर्थिक उन्नती होऊन जीवनमानात सुधारणा होईल . 

पिण्याच्या व शेतीकरीता पाण्याचा स्त्रोत निर्माण होईल . कृषी उत्पन्नात वाढ व गुराढोरांना पिण्यासाठी पाणी 
उपलब्ध होईल . 


प्रकल्पाचे नाव 


: 


भिमडी ल . पा . योजना 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


: 


लहान भिमडी ते मोठी भिमडी रस्त्याकरीता 


समाजाला मिळणारे लाभ : 


भिमडी ल . पा . योजनामुळे प्रकल्प निर्मितीमुळे आर्थिक उन्नती होऊन जीवनमानात सुधारणा होईल . पिण्याच्या व शेती 
करीता पाण्याचा स्त्रोत निर्माण होईल . कृषी उत्पन्नात वाढ व गुराढोरांना पिण्यासाठी उपलब्ध पाणी उपलब्ध होईल . तसेच 
रस्त्यामुळे दळणवळणाची सोय होईल . 


अनुसूची- तीन 
बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे : विस्थापनाची आवश्यकता नाही सबब माहिती निरंक . 


अनुसूची - चार 

( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा- या अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश - महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग ४ अ , 
महसुल व वन विभाग , मुंबई दिनांक १३ मार्च २०१५ मधील अधिसूचना अन्वये सुट देण्यात आली आहे . 


अनुसूची- पाच 


नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका-याचे पदनाम : प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही. 
( ब) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता 

: निरंक 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, जून १८- २४ , २०१५ / ज्येष्ठ २८ - आषाढ ३ , शके १९३७ 


२३ 


( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या : निरंक 

अधिसूचनेचा तपशील 


टीप : उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), अप्पर वर्धा प्रकल्प क्रमांक २, अमरावती , यांच्या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


भाग १ ( अ . वि . पु) , म . शा . रा ., अ , क्र . ६१६ . 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 


क्रमांक - प्र. अ .- भु. सं .- अ . का .- कावि- ७०४ -२०१५ . – 


ज्याअर्थी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करीता उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) याच्या 
कलम ३ च्या खंड ( इ ) परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली अधिसूचना महसुल व वन विभाग क्र . संकीर्ण ११ 
२०१४-प्र.क्र . ७७ - अ-२,दिनांक १९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे जिचानिर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे.) याद्वारे , असे अधिसूचित केले 
आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड अ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टर पेक्षा 
अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन 
असल्याचे मानन्यात येईल ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका -यास या सोबत जोडलेल्या अनुसूची -एक मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे .) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे 
ज्यांचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा केला आहे ) आवश्यक आहे , अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते . ज्याच्या 
स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- दोन मध्ये दिलेले आहे ; 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाचे कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची उक्त 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावीत भूमि संपादनाच्या अनुषगांने बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यात भाग पाडणारी कारणे, या सोबत जोडलेल्या अनुसूची- तीन 
मध्ये दिलेली आहेत ; (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमुद करावीत .) 


आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश या सोबत जोडलेल्या अनुसूची - चार मध्ये दिलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील या सोबत 
जोडलेल्या अनुसूची- पाच मध्ये दिलेला आहे. (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर , या अनुसूचीमध्ये तपशिल नमुद करावा. ) 


त्याअर्थी, आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ४ ) अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना 
प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा 
कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 


परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिका -यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमुद करुन अशा मालकास 
उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सुट देता येईल . 


परंतु , आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरःस्सर उल्लघंन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका-याकडून भरपाई दिल्या जाणार नाही . 


तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ( ५) अनुसार जिल्हाधिकारी भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे .) यांच्या नियम १० च्या 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, जून १८ - २४ , २०१५/ ज्येष्ठ २८- आषाढ ३ , शके १९३७ 


उपनियम ( ३ ) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमिअभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात 
येत आहे. 


__ आणि म्हणून , त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , अप्पर वर्धा प्रकल्प क्रमांक २ , अमरावती यांना पदनिर्देशित करीत 
आहे . 


अनुसूची- एक 
जमिनीचेवर्णन 


भू . सं . प्र. क्र . १२ - ४७- २०१४- २०१५ , 


गांव : गांगरखेडा , तालुका : चिखलदरा , जिल्हा : अमरावती 


अंदाजे क्षेत्र 


अ . क्र . 
( १) 


सर्व्हे नंबर / गट नंबर 

( २ ) 


हे . आर . 


० 


० 


ocww. 


२५० पै . 
२५० पै . 
२५० पै . 
२५० पै. 


० 


३ २६ 


एकूण . . 


५७१ 


अनुसूची- दोन 


सावर्जनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण : आमपाटी ( संग्राहक ) ल . पा . योजनामुळे प्रकल्प निर्मितीमुळे आर्थिक उन्नती होऊन जीवन मानात सुधारणा 

होईल . पिण्याच्या व शेतीकरीता पाण्याचा स्त्रोत निर्माण होईल. कृषी उत्पन्नात वाढ व गुराढोरांना 

पिण्यासाठी पाणी उपलब्ध होईल . 
प्रकल्पाचे नाव 

: आमपाटी ( संग्राहक ) ल . पा . योजना 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


समाजाला मिळणारे लाभ 


: आमपाटी ( संग्राहक ) ल . पा . योजना 
: आमपाटी ( संग्राहक ) ल . पा . योजनामुळे प्रकल्प निर्मितीमुळे आर्थिक उन्नती होऊन जीवन मानात सुधारणा 
होईल . पिण्याच्या व शेतीकरीता पाण्याचा स्त्रोत निर्माण होईल . कृषी उत्पन्नात वाढ व गुराढोरांना पिण्यासाठी 
पाणी उपलब्ध होईल . 


अनुसूची -तीन 
बाधित व्यक्तीचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे : विस्थापनाची आवश्यकता नाही सबब माहिती निरंक . 


अनुसूची- चार 


( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 


( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा - या अभिकरणाने दिलेला ) सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश - महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग ४ अ , 
महसुल व वन विभाग , मुंबई दिनांक १३ मार्च २०१५ मधील अधिसूचना अन्वये सुट देण्यात आली आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जून १८-२४ , २०१५/ज्येष्ठ २८ - आषाढ ३ , शके १९३७ 


२५ 


अनुसूची -पाच 


नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका-याचे पदनाम : प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही. 
( ब ) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता 

: निरंक 
( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या : निरंक 

अधिसूचनेचा तपशील 


टीप : उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) अप्पर वर्धा प्रकल्प क्रमांक २, अमरावती यांच्या कार्यालयामध्ये निरीक्षण 

करता येईल . 


भाग १ ( अ . वि . पु) , म . शा . रा ., अ , क्र . ६१७ . 


भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 


क्रमांक - प्र . अ .- भु . सं .- अ . का .- कावि - ७०५ - २०१५ . – 


ज्याअर्थी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करीता उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) याच्या 
कलम ३ च्या खंड ( इ) परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली अधिसूचना महसुल व वन विभाग क्र . संकीर्ण ११ 
२०१४ -प्र . क्र . ७७- अ - २, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे .) याद्वारे , असे अधिसूचित केले 
आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड ओ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टर पेक्षा 
अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन 
असल्याचे मानन्यात येईल ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका -यास या सोबत जोडलेल्या अनुसूची-एक मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे .) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे 
ज्याचानिर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते . ज्याच्या 
स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - दोन मध्ये दिलेले आहे ; 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाचे कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची उक्त 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावीत भूमि संपादनाच्या अनुषगांने बाधित व्यक्तीचेविस्थापन करण्यात भाग पाडणारी कारणे, या सोबत जोडलेल्या अनुसूची-तीन 
मध्ये दिलेली आहेत . (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमुद करावित .) 


आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश या सोबत जोडलेल्या अनुसूची-चार मध्ये दिलेला आहे . 


आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील या सोबत 
जोडलेल्या अनुसूची -पाच मध्ये दिलेला आहे . (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर, या अनुसूचीमध्ये तपशील नमुद करावा .) 


त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ४ ) अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना 
प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा 
कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 


अ - एक - ७ ( १५५९ ). 


२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जून १८- २४ , २०१५ / ज्येष्ठ २८ - आषाढ ३ , शके १९३७ 


परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिका -यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमुद करुन अशा मालकास 
उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सुट देता येईल . 


परंतु , आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरःस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका-याकडून भरपाई दिल्या जाणार नाही . 


तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम (५ ) अनुसार जिल्हाधिकारी भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे.) यांच्या नियम १० च्या 
उपनियम ( ३ ) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात 
येत आहे . 


आणि म्हणून , त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका- यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन) , अप्पर वर्धा प्रकल्प क्रमांक २, अमरावती यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 


अनुसूची -एक 
जमिनीचे वर्णन 


भू . सं .प्र . क्र . २- ४७ - २०१४ - २०१५ 


गाव : ढवलसरी , तालुका : नांदगाव खंडेश्वर , जिल्हा : अमरावती 


अ . क्र . 


अंदाजे क्षेत्र 


सर्व्हे नंबर / गट नंबर 

( २) 


हे . आर . मध्ये 


३१ / १ 
३१/ १ अ 


००६ 
० १२ 
० १५ 
००१ 


३०/ १ 


6mscww. 


० 


१३ पै . 
१३ पै . 
२१/ २ 
२१/ ३ 


० 


० 


एकूण . . 


०४६ 


अनुसूची- दोन 


सावर्जनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण : चांदसुरा ल . पा . संग्राहक योजना 


प्रकल्पाचे नाव 


: चांदसुरा ल . पा . संग्राहक योजना 


: चांदसुरा ते ढवलसरी पर्यायी वळण रस्त्याकरीता 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन 
समाजाला मिळणारे लाभ 


: चांदसुरा ल . पा . संग्राहक प्रकल्पामुळे आर्थिक उन्नती होऊन जीवनमानात सुधारणा होईल . पिण्याच्या व 
शेतीकरीता पाण्याचा स्त्रोत निर्माण होईल . कृषी उत्पन्नात वाढ व गुराढोरांना पिण्यासाठी पाणी उपलब्ध 
होईल . तसेच चांदसुरा ते ढवलसरी पर्यायी वळण रस्त्यामुळे दळणवळणाची सोय होईल . 


अनुसूची-तीन 
बाधित व्यक्तीचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे : विस्थापनाची आवश्यकता नाही सबब माहिती निरंक . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवण , जून १८- २४ , २०१५ / ज्येष्ठ २८- आषाढ ३ , शके १९३७ 


२७ 


अनुसूची- चार 

( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा- या अभिकरणाने दिलेला ) सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश - महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग ४ अ , 
महसुल व वन विभाग , मुंबई दिनांक १३ मार्च २०१५ मधील अधिसूचना अन्वये सुट देण्यात आली आहे . 

अनुसूची -पाच 


नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ) प्रशासक म्हणुन नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका-याचे पदनाम : प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही. 
( ब ) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता 

: निरंक 
( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या : निरंक 

अधिसूचनेचा तपशील 


टीप : उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) अप्पर वर्धा प्रकल्प , क्रमांक २ , अमरावती प्रकल्प, यांच्या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता 

येईल . 


दिनांक ५ जून २०१५ . 


भाग १ ( अ . वि . पु), म . शा . रा ., अ , क्र . ६१८ . 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 


क्रमांक- प्र . अ .- भु. सं .- अ . का .- कलम - ११ मंजुरी - कावि - ७१६ - २०१५ . – 


ज्याअर्थी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) 
याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ ) परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली अधिसूचना , महसुल व वन विभाग क्र . 
संकीर्ण ११- २०१४- प्र . क्र . ७७- अ- २ , दिनांक १९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे .) याद्वारे , असे 
अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड अ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्ह्यातील 
५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमिन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी 
समुचित शासन असलेल्या मानन्यात येईल ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका- यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमिन ” असा करण्यात आला आहे.) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे 
ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा केला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते . ज्याच्या 
स्वरुपाचेविवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची दोन मध्ये दिलेले आहे ; 


आणि म्हणून उक्त अधिनियमाचे कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची उक्त 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावीत भूमिसंपादनाच्या अनुषगांने बाधीत व्यक्तीचेविस्थापन करण्यात भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची तीन 
मध्ये दिलेली आहेत . ( विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमुद करावीत .) 


आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची चार मध्ये दिलेला आहे . 


२८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, जून १८ - २४ , २०१५ / ज्येष्ठ २८- आषाढ ३ , शके १९३७ 


आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची पाच मध्ये दिलेला आहे . (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर , या अनुसूचीमध्ये तपशिल नमुद करावा .) 


त्याअर्थी, आता असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम (४ ) अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना 
प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधी पर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा 
कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 


परंतुः उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिका - यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमुद करुन अशा मालकास 
उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातुन सुट देता येईल . 


परंतु , आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरःसर उल्लघंन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका-याकडून भरपाई दिल्या जाणार नाही . 


तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५ ) अनुसार जिल्हाधिकारी भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे .) यांच्या नियम १० च्या 
उपनियम ( ३ ) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात 
येत आहे . 


आणि म्हणून , त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका- यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , अप्पर वर्धा प्रकल्प क्रमांक २, अमरावती यांना पदनिर्देशित करीत आहे. 


अनुसूची-एक 
जमिनीचे वर्णन 


- 


- 


गाव : अंगोडा , तालुका : अमरावती ,जिल्हा : अमरावती 
अ . क्र . सर्वे नंबर / गट नंबर अंदाजे क्षेत्र 

(२ ) 

हे . आर 
२२ / १ अ 
२२ / २ 
२२/ २ अ 
२२/ ३ 
२२/ ४ पैकी 
२२/ ६ पैकी 
२२/ ७ पैकी 


- 


- 


-9 


एकूण . . 


१२९ हे . आर 


अनुसूची- दोन 


सावर्जनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव 


: बोर नदी बृहत लघु पाटबंधारे प्रकल्प , ता . जि . अमरावती , 
: बोर नदी बृहत लघु पाटबंधारे प्रकल्प , ता . जि . अमरावती. 


प्रकल्पकार्याचे वर्णन 


प्रकल्पाचे कालवे करीता मौजा अंगोडा , ता . जि . अमरावती येथील प्रकल्पाचे कालवे करीता मौजा अंगोडा, ता . 
अमरावती येथील १. २९ हे . आर जमिन संपादित करण्याबाबत . 


समाजाला मिळणारे लाभ 


सिंचन सुविधा , सदर सिंचन प्रकल्पामुळे कृषी क्षेत्रात प्रत्यक्ष सिंचन सुविधेचा लाभ होणार आहे . यामुळे कृषी 
उत्पन्नात वाढ होऊन शेतक -यांचा आर्थिक स्तर उंचावुन जीवनमान सुधारेल तसेच कृषी पुरक उद्योक जसे 

पशुसंवर्धन , दुग्धव्यवसाय व कुक्कटपालन या लघु उद्योगांना चालना मिळुन ग्रामीण रोजगार निर्मिती होईल . 
( आर्थिक , रोजगार , पायाभूत सुविधा , सोयीसुविधा याबाबत व इतर लाभासंबंधात ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, जून १८-२४ , २०१५/ ज्येष्ठ २८- आषाढ ३, शके १९३७ 


२९ 


अनुसूची- तीन 
( बाधित व्यक्तींचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे ) 


बाधित व्यक्तीचेविस्थापन करण्याची आवश्यकता नाही . 


अनुसूची- चार 


( समाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा- या अभिकरणाने दिलेला ) सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश - महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग - ४ अ , 
असाधारण क्रमांक ३८ , महसुल व वन विभाग , मुंबई दिनांक १३ मार्च २०१५ ची अधिसुचना क्रमांक संकीर्ण - ०१- २०१५ -प्र. क्र .३- अ -२ , अन्वये महाराष्ट्र शासन 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ च्या कलम १० क द्वारे प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन याद्वारे उक्त कलम १० क मध्ये नमुद केलेल्या सर्व प्रकल्पांना उक्त अधिनियमाचे प्रकरण दोन व प्रकरण तीन यांच्या तरतुदी 
लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे . 


अनुसूची -पाच 


नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील : आवश्यकता नाही . 


( अ ) प्रशासक म्हणुन नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका -याचे पदनाम : निरंक 
( ब) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता 

: निरंक 


( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या : निरंक 

अधिसूचनेचा तपशील 


टीप : उक्त जमिनीच्या आराखड्याची उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, अमरावती, यांच्या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


भाग १ ( अ . वि . पु ), म . शा . रा ., अ , क्र . ६१९ . 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 


क्रमांक -प्र. अ.मु. सं .- अ. का .- कलम -११ मंजुरी -कावि - ७१७- २०१५ . - 


ज्याअर्थी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करीता उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) याच्या 
कलम ३ च्या खंड (इ ) परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसुल व वन विभाग 
क्र . संकीर्ण ११ -२०१४- प्र .क्र . ७७- अ- २, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे .) याद्वारे , असे 
अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड अ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्ह्यातील 
५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमिन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी 
समुचित शासन असलेल्या मानन्यात येईल ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका -यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एक मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमिन ” असा करण्यात आला आहे .) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे 
ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते . 
ज्याच्या स्वरुपाचेविवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची दोन मध्ये दिलेले आहे ; 


अ- एक- ८ (१५५९ ). 


३० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जून १८ -२४ , २०१५/ ज्येष्ठ २८ - आषाढ ३, शके १९३७ 


म 


सन राजपत्र 


वाद 


आणि म्हणून उक्त अधिनियमाचे कलम ११ च्या पोट- कलम (१ ) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची उक्त 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


___ आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावीत भूमिसंपादनाच्या अनुषगांने बाधीत व्यक्तीचेविस्थापन करण्यात भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- तीन 
मध्ये दिलेली आहेत . (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमुद करावीत . ) 


आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची चार मध्ये दिलेला आहे . 


आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम ( १) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची पाच मध्ये दिलेला आहे. (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर, या अनुसूचीमध्ये तपशिल नमुद करावा .) 


त्याअर्थी, आता असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ( ४ ) अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना 
प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधी पर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा 
कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 


परंतु उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिका - यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमुद करुन अशा मालकास 
उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातुन सुट देता येईल . 


परंतु , आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरःसर उल्लघंन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका-याकडून भरपाई दिल्या जाणार नाही . 


तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५ ) अनुसार जिल्हाधिकारी भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे .) यांच्या नियम १० च्या 
उपनियम ( ३) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात 
येत आहे . 


__ आणि म्हणून त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका -यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, अमरावती यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 


अनुसूची- एक 
जमिनीचे वर्णन 


गाव : देगाव , तालुका : अमरावती , जिल्हा : अमरावती 


अ . क्र . 


सर्व्हे नंबर / गट नंबर 


अंदाजे क्षेत्र 


0 


___ (२) 


( ३ ) 


हे . आर 


- 


४ 


० 


८४ पैकी 
८४ पैकी 
८४ पैकी 
८४ पैकी 
८५ पैकी 
८५ पैकी 
८५ पैकी 
८५ पैकी 
८५ पैकी 


र 


8cm- 


४ 


० 


० 


० 


० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, जून १८-२४ , २०१५/ ज्येष्ठ २८- आषाढ ३ , शके १९३७ 


३१ 


अनुसूची एक - चालू 


हे . आर 


८७ पैकी 


२०७ 
१२६ 
१०४ 


८७ पैकी 
९० पैकी 
९० पैकी 
९० पैकी 
९१ पैकी 
९१ पैकी 
९१ पैकी 


११७ 


०८१ 


९१ पैकी 


० 


० 


० 


९७ पैकी 


० 


९७ पैकी 
९७ पैकी 
९७ पैकी 


० 


९८ 


० 


९९ 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


१६१ 


१०० पैकी 
१०० पैकी 
१०१ पैकी 
१०१ पैकी 
१०१ पैकी 
१०७ 
१०८ पैकी 
१०८ पैकी 
१०८ पैकी 
१०८ पैकी 
१०९ पैकी 
१०९ पैकी 
१०९ पैकी 
५३ पैकी 


११८ 


५३ पैकी 


१०९ 


५३ पैकी 
४२ पैकी 
४२ पैकी 


४१ पैकी 
४१ पैकी 


३८ पैकी 
३८ पैकी 
३८ पैकी 


७५८ 


३२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, जून १८-२४, २०१५/ ज्येष्ठ २८ - आषाढ ३ , शके १९३७ 


अनुसूची एक -चालू 


( २ ) 


__ ( ३ ) 
हे . आर 
३ ८४ 


१४४ 


१०५ पैकी 
१०५ पैकी 
१०५ पैकी 
६१ पैकी 


०५६ 
१४४ 


एकूण . . 


८१३१ 


अनुसूची- दोन 
सावर्जनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव 


प्रकल्प कार्याचेवर्णन 


: बोर नदी बृहत लघु पाटबंधारे प्रकल्प . 
: बोर नदी बृहत लघु पाटबंधारे प्रकल्प ता . जि . अमरावती प्रकल्पाचे बुडीत क्षेत्राकरीता मौजा देगांव , 
ता . अमरावती येथील ८१ ३१ हे . आर जमिन संपादित करण्याबाबत 


समाजाला मिळणारे लाभ 


कृषी 


: सिंचन सुविधा, सदर सिंचन प्रकल्पामुळे कृषी क्षेत्रात प्रत्यक्ष सिंचन सुविधेचा लाभ होणार आहे . यामुळे 
उत्पन्नात वाढ होऊन शेतक -यांचा आर्थिक स्तर उंचावुन जीवनमान सुधारेल तसेच कृषी पुरक उद्योग जसे 

पशुसंवर्धन , दुग्धव्यवसाय व कुक्कटपालन या लघु उद्योगांना चालना मिळुन ग्रामीण रोजगार निर्मिती होईल . 
( आर्थिक , रोजगार , पायाभूत सुविधा, सोयीसुविधा याबाबत व इतर लाभासंबंधात ) 


अनुसूची- तीन 


( बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे ) 


बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्याची आवश्यकता नाही . 


अनुसूची - चार 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा- या अभिकरणाने दिलेला ) सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश- महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण 
भाग ४ अ, असाधारण क्रमांक ३८ महसुल व वन विभाग, मुंबई दिनांक १३ मार्च २०१५ ची अधिसुचना क्रमांक संकीर्ण - ०१-२०१५-प्र.क्र .३- अ- २, अन्वये 
महाराष्ट्र शासन भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ च्या कलम १० ( क ) 
द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन याद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन याद्वारे उक्त कलम १० ( क ) मध्ये नमुद 
केलेल्या सर्व प्रकल्पांना उक्त अधिनियमाचे प्रकरण दोन व प्रकरण तीन यांच्या तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे . 


अनुसूची -पाच 


नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील : आवश्यकता नाही . 


( अ) प्रशासक म्हणुन नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका -याचेपदनाम : निरंक 
( ब ) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता 

: निरंक 
( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या : निरंक 

अधिसूचनेचा तपशील 
टीप : उक्त जमिनीच्या आराखड्याची उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , अमरावती , यांच्या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


अमरावती : 


किरण गीते, 


दिनांक : ८ जून २०१५ . 


जिल्हाधिकारी, अमरावती. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, 
PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , CIVIL LINES , NAGPUR 440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND 
PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 . 


